दिनांक 22 A २६ मार्च, 2023 या कालावधीत 
तिरुवनंतपुरम, केरळ येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी 
सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३०२३/प्र.क्र.५१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ मार्च, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.०१.०३.२०२३. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/व्हॉलीबॉलळ/२०२२-२३ 
दि.१४.०३.२०२३. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/३१४, दि.२०.०३.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २२ ते २६ मार्च, २०२३ या कालावधीत तिरुवनंतपुरम, केरळ येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता आर. सी. एफ़. क्रीडा संकुल, चेंबुर, मुंबई येथे दिनांक ११ मार्च, 
२०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी 
व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या 
राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे ( पुरूष संघ ) होणाऱ्या रु. ९९,६००/-(रुपये नव्यान्नव 
हजार Weal फक्‍त ) व विवरणपत्र "ब" प्रमाणे ( महिला संघ ) होणाऱ्या रु. १,०५,१००/-(रुपये एक लाख 
पाच हजार WAL फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक १७ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २२ ते 
२६ मार्च, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १६ मार्च, 2023 (म.नं.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १७ ते २६ मार्च, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२३/प्र.क्र.५१/क्रीयुसे-२ 


१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११३०९३५२६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAMDAS ee BLL er Teast er 


htra, O = GOVERNMENT OF 


GAN PAT D H U MA SS मी SCHOOL EDUCATION 


2023.03.21 13:17:53 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 
९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ” ( पुरुष संघ ) 


दिनांक २२ ते २६ मार्च, २०२३ या कालावधीत तिरुवनंतपुरम, केरळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष व्हॉलीबॉल संघाचे 
प्रतिनिधीत्ब करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग | विभाग / कार्यालय 
१ | श्री. कौशल सुरेंद्र बेळेकर, a =) प्रबंधक, महाराष्ट्र महसुल न्यायाधीकरण, मुंब 
महसुल सहाय्यक 
२ | श्री. चेतन शंकर काळे, वनरक्षक होय । होय | वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, धुळे. 
3 । श्री. धनेश सुरेशराव इंगळे, वनरक्षक | होय | होय | वनपरिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण, 
बाळापुर. 
४ | श्री. राहुल संतोष गुणवंते, तलाठी | नाही । नाही | तहसिल कार्यालय, साक्रो, जिल्हा- धुळे. 
५ | श्री. कल्पेश मधुकर अहिरे, वनरक्षक | होय | होय | वनपरिक्षेत्र अधिकारी नवापुर वनविभाग, 
नंदुरबार. 
६ | at. रतन बेडसे, वनरक्षक होय । होय । वनक्षेत्र कार्यालय सांगवी, तालुका- शिरपूर, 
जिल्हा- धुळे. 
७ | श्री. विवेक सुधीर दापके, करसहायक | होय | होय | आस्थापना अधिकारी, ॥॥(1१॥-1)1)1)-('-006, 
बसुली-२,बस्तू ब सेबा कर भवन, बांद्रा, मुंबई. 
८ | श्री. निखिल शरद गुजर, होय । होय धकारी कार्यालय अकोला, नगरपालिका 
कर प्रशासकोय सेवा श्रेणी-क प्रशासन. 
९ | श्री. शुभम रमेश वानखडे, acid होय । होय | तहसिल कार्यालय,अकोट, जि.अकोला 
१० | श्री. अझरुद्दीन तसरुहीन तांब होय । होय धीक्षक अभियंता, कोल्हापूर,पाटबंधारे मंडळ, 
निम्मश्रेणी लघुलेखक कोल्हापूर. 
११ | श्रो. संतोष सुभाष उपाध्ये, तलाठं होय । होय | उपविभागीय अधिकारी इचलकरंजी, उपविभाग, 
इचलकरंजी. 
१२ | श्री. गोविदा रमेश बोरसे, होय | होय । प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, 
वैज्ञानिक सहायक दिंडोरी रोड, नाशिक 
१३ | श्री. सुभाष अ. जानराव (प्रशिक्षक) होय | होय | कला व वाणिज्य महाविद्यालय, कासेगांब, 
तालुका - वाळवा, जिल्हा सांगली 
१४ | श्री. योगेश सुरेशराव निंभेकर fa me बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, 
वरीष्ठ लिपीक (व्यवस्थापक) मुलुंड (पू), मुंबई. 


विवरणपत्र “ब” (पुरुष ) 


दिनांक २२ ते २६ मार्च, २०२३ या कालावधीत तिरुवनंतपुरम, केरळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष व्हॉलीबॉल संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


४ । निवड संघटनेचे व री 
« 
६ | निवड ल 


१ | २ नग ToT (2 नग रु.१,०००/- ) = १००० x २ 


५००/- प्रमाणे 
प्रत्येकी रु. ६००/- प्रमाणे 
. ५००/- प्रमाणे 


ल निकप प्रत्येकी रु. १५०/- प्रमाणे 


७ 

१४ रिस्ट बॅन्ड रु.१५०/- प्रमाणे 
९ | १४ पायमोजे प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे १४०० 
१४ पॅन्थर सपोटर्स प्रत्येको रु.३००/- प्रमाणे 


। | एकूण रुपये : (रु. नव्यान्नव हजार फक्त) 


विवरणपत्र - क 
दिनांक २२ ते २६ मार्च, २०२३ या कालावधीत तिरुवनंतनुरम, केरळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ११ मार्च, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी / कर्मचारी 
खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 

१ । श्री. कोशल सुरेंद्र बेळेकर, प्रबंधक, महाराष्ट्र महसुल न्यायाधीकरण, मुंब 
महसुल सहाय्यक 

२ | ait. निखिल शरद गुजर, कर धकारी कार्यालय अकोला, नगरपालिका प्रशासन. 
प्रशासकौय सेवा श्रेणी-क 

३ | श्री. अशोक के.बुकटे, मजुर पविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, , लातुर 

४ | श्री. राहुल संतोष गुणवंते, तलाठं तहसिल कार्यालय, साक्रो, जिल्हा- धुळे. 

५ । श्री. सारंग शरदराव वाघोडकर A ब सेवाकर कार्यालय, नोडल-९, माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 


६ | श्री. विवेक सुधीर दापके, करसहायक | आस्थापना अधिकारी, ॥॥1॥॥-1)1)1)-('-006, वसुली-२, 
बस्तू ब सेबा कर भवन, बांद्रा, मुंबई. 

७ | श्री. योगेश सुरेशराव निभेकर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, मुलुंड (पू), मुंबई. 
वरीष्ठ लिपीक 
८ | श्री. अझरुहीन तसरुद्दीन तांब् धीक्षक अभियंता, कोल्हापूर,पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 
निम्मश्रेणी लघुलेखक 
9 श्री. संतोष सुभाष उपाध्ये, तलाठी  । उपविभागीय अधिकारी इचलकरंजी, उपविभाग, इचलकरंजी. 
१० | श्री. शुभम रमेश वानखडे, तलाठ तहसिल कार्यालय,अकोट, जि.अकोला 

११ | श्री. संतोष संपत वाघमोडे, लिपिक | संचालक, शासकोय मुद्रण, लेखन सामग्री, संचालनालय, मुंब 
१२ | श्रो. चेतन शंकर काळे, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, धुळे. 

१३ | श्रो. धनेश सुरेशराव इंगळे, वनरक्षक | वनपरिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण, बाळापुर. 

१४ | श्री. कल्पेश मधुकर अहिरे, वनरक्षक | वनपरिक्षेत्र अधिकारी नवापुर वनविभाग, नंदुरबार. 

१५ | श्रो. व्दारकेश अंबादास तायडे, तलाठी | तहसिलदार कार्यालय, संगमेश्‍वर (देवरुख) 

१६ | श्रो. रोहन अविनाश कन्हेरकर, शिप धकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई. 
१७ | श्री. रतन बेडसे, वनरक्षक वनक्षेत्र कार्यालय सांगवी, ता. शिरपूर, जिल्हा - धुळे. 

१८ | श्री. गोविदा रमेश बोरसे, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, दिंडोरी रोड, 
वैज्ञानिक सहायक नाशिक 

१९ | श्री. सुनिल आगरकर, कक्ष अधिकारी | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 


RAM DAS GAN PAT 0N: N= RAMDAS GANPAT DHUMAL, C = | 


SAVARAGHTRE i ०. तटा 
DHUMAL SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2023.03.21 13:18:10 +05'30' 


( रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र अ( महिला संघ ) 


दिनांक २२ ते २६ मार्च, २०२३ या कालावधीत तिरुवनंतपुरम, केरळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व्हॉलीबॉल संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम  /__(ट्रॅकसूट | किटबॅग | विभाग / कार्यालय 

१ | श्रीमती प्रियंका बबन कुटे, जवान | नाही । नाही | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापुर. 

2 | श्रीमती स्नेहा शरद पवार, जवान | नाही | नाही| अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 

३ | श्रीमती शिखा तिर्थराज यादव, होय होय | वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, तिरोळा. 
वनरक्षक 

४ । श्रीमती स्वाती अशोकराव अघम, होय । होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय cies at 
वनरक्षक यवतमाळ. 

५  । श्रीमती दिपा दिलीप मंडल, वनरक्षक | होय होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय माखंडा बल्लारप्पा. 

६ | श्रीमती प्रभावती वसंतराव उंबरे, नाही । नाही | जिल्हाधिकारी कार्यालय, उसमानाबाद. 
महसूल सहाय्यक 

७ । श्रीमती मीना रविंद्र देवल, जवान होय होय धीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 

८ | श्रीमती संगिता एम. जगताप, oe क्लि जिल्हा त्र धकारी कार्यालय, सातारा. 
तालुका क्रोडा अधिकारी 

९ । श्रीमती ज्योती सूर्यवंशी, गि = क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, 
क्रोडा अधिकारी बालेवाडी, पुणे. 

१० | श्रीमती श्रध्दा कुलकर्णी, नाही । नाही । हुजूरपागा हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, पुणे. 
क्रीडा शिक्षिका 

११ | श्रीमती स्वाती बेने, क्रिडा शिक्षिका । नाही । नाही| महिलाश्रम हायस्कूल, पुणे. 

१२ | श्रीमती स्नेहल विलास जगताप होय होय | उपसंचालक, उपसंचालक कार्यालय, 
क्रोडा अधिकारी कोल्हापूर. 

१३ | श्री. अभिजीत ब्रि. दिख्खत, mae a] संचालक, HS विभाग, डॉ. बाबासाहेब 
व्हॉलीबॉल प्रशिक्षक (प्रशिक्षक) आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,औरंगाबाद. 

१४ | श्री. अशोक बुकटे, मजूर नाही । नाही । उपविभागीय अधिकारी,सावजनिक 
(व्यवस्थापक) बांधकाम उपविभाग, उदगीर, जिल्हा लातूर 


विवरणपत्र “ब” (महिला) 


दिनांक २२ ते २६ मार्च, २०२३ या कालावधीत तिरुवनंतपुरम, केरळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व्हॉलीबॉल संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


: i 

at 
र 
२८ जसी प्रत्येकी रु. ६००/- प्रमाणे 
२८ शॉर्ट प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे 
- 
१२ रिस्ट बॅन्ड रु.१५०/- प्रमाणे 


शबीरासाठी २ नग व्हॉलीबॉल (१ नग रु.१,०००/- )= १००० x २ 
२) प्रशिक्षण शिबोरासाठी व्हॉलीबॉल मैदान आखणो व इतर व्यवस्था 


co 
ca 


as) 
wa 


(प्रतिदिन रु. १०००/- प्रमाणे तीन दिवसासाठी ) 

ऱ्यान महिलांच्या निवासासाठी ३ कक्षांचे भाडे 

कोर्ण खर्च (प्रथमोपचार खर्चास 

४) । सराव RANT दरम्यान चहापानाबरील खर्च. (१४५१००५३२३) 
साठी ae 

| | एकूण रुपये एक लाख पाच हजार शंभर फक्त) १,०५,१९००/- 


विवरणपत्र - क 
दिनांक २२ ते २६ मार्च, २०२३ या कालावधीत तिरुवनंतपुरम, केरळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ११९ मार्च, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले महिला अधिकारी / 
कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम विभाग/ कार्यालय 

१ | श्रीमती प्रियंका बबन कुटे, जवान धीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापुर. 

२ | श्रीमती स्नेहा शरद पवार, जवान MAH, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 

3 । श्रोमती शिखा तिर्थराज यादव, वनरक्षक | वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, तिरोळा. 

४ | श्रीमती स्वाती अशोकराव अघम, वनपरिक्षेत्र कार्यालय दक्षिन आर्णी यवतमाळ. 
वनरक्षक 


५ | श्रोमती दिपा दिलीप मंडल, वनरक्षक । वनपरिक्षेत्र कार्यालय माखंडा बल्लारप्पा. 

६ | श्रीमती प्रभावती वसंतराव उंबरे, धकारी कार्यालय, उसमानाबाद. 
महसूल सहाय्यक 

७ | श्रीमती मीना रविंद्र देवल, जवान धीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 

८ | श्रीमती संगिता एम. जगताप, जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, सातारा. 
तालुका क्रोडा अधिकारी 

९ | श्रीमती ज्योती सूर्यवंशी, क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, बालेवाडी, पुणे. 
क्रोडा अधिकारी 

१० | श्रीमती श्रध्दा कुलकणी, हुजूरपागा हायस्कूल व ज्यु. कॉलेज, पुणे. 
क्रोडा शिक्षिका 


११ | श्रोमती उषा रमेश इंगळे, तलाठ तहसिल कार्यालय, बुलढाणा. 

१२ श्रीमती स्वाती बेने, क्रिडा शिक्षिका महिलाश्रम हायस्कूल, पुणे. 

१३ । श्रीमती स्नेहल विलास जगताप उपसंचालक, उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर. 
क्रोडा अधिकारी 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 


RAM DAS DN: CN = RAMDAS GANPAT DHUMAL, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
GANPAT DHUMAL tnoseonrsperarwent 
Date: 2023.03.21 13:18:28 +05'30' 


( रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


